वाचा 


अर्थसंकल्पीय अनुदान २०२१-२०२२ मागणी 
क्र. वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे भूजल 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना 
(योजनेत्तर) (२७०२ ३९१८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०८ मार्च, २०२२ 


१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १५.०४.२०२१. 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १४.०५.२०२१ 
३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १५.०६.२०२१ 
४) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. १३.०७.२०२१ 
५) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि.०६.०८.२०२१ 
६) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि. ०७.०९.२०२१ 
७) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि.२९.०९.२०२१ 
८) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि.०८.१०.२०२१ 
९) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि.२९.१०.२०२१ 
१०) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःबीयूडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दि.०३.०२.२०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी- १६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


प्रस्तावना 

सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) अन्वेषण, (०१) 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना (२७०२ 
३९१८)(अनिवार्य)” या लेखाशीर्षांतर्गत आता ज्या उद्दिष्टाखाली वित्त विभागाकडून अनुदान प्राप्त 
TIS आहे त्या उद्दिष्टांतर्गत रू. ५१,७८,४९,०००/- इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 
एकूण रूपये ४३,९१,३४,७५०/- इतके अनुदान संदर्भाधिन क्र.१ २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ व १० अन्वये 
आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना वितरित करण्यात आले आहे. ज्या उद्दिष्टांखाली 
अनुदान प्राप्त झाले आहे त्या, उद्दिष्टाखाली पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी आयुक्‍त, भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा खालील 
उद्दिष्टांवरील खर्च भागविण्यासाठी २७०२ ३९१८ या लेखाशिर्षातंर्गत पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे रू. ५,२२,३५,८५० /- (अक्षरी रूपये पाच कोटी बावीस लाख पस्तीस हजार आठशे 
पन्नास फक्त) इतके अनुदान आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन 
निर्णयाद्वारे मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष सन २०२१- सध्या वितरीत 
२०२१-२०२२ २०२२करीता करावयाचे अनुदान 
करीता मंजूर | आतापर्यंत वितरित 
अनुदान केलेले अनुदान 
Poa | 2 2 8 दु 
शिक ०१ वेतन ५०७४८०.००० ४३१३५८.००० ५०७४८.००० 
२ ०३ अतिकालीक भत्ता | ६७५.००० ५०६.२५० ३३.७५० 
3 ०६ विद्युत टेलिफोन २(७००.००० २०२५.००० ४०५.००० 
पाणी पट्टी 
४ १० कंत्राटी सेवा १.००० ०.७५० ०.१५० 
4 १३ कार्यालयीन खर्च | 3400,000 २६२५.००० ५२५.००० 
& ।१४भाडेपट्टीव कर | ३४९३.००० २६१९.७५० ५२३.९५० 
एकूण ५१७८४९.००० । ४३९१३४.७५० ५२२३५.८५० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी- १६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ मधील 
तरतूदीचे कटाक्षाने पालन करावे. तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार 
प्रत्यक्ष खर्चाबाबत कार्यवाही करावी. 

सदरचा GA ALTA क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) अन्वेषण, 
(०१ संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना 
(२७०२ ३९१८)(अनिवार्यो” या लेखाशीर्षातर्गत ज्या उद्दिष्टांतर्गत प्राप्त झाला आहे त्या या 
उद्दिष्टाखाली दर्शविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०८१२३८०१०२२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. epee 

GaNeshH एक, 


And Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e e 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121ceceOd 
| V i (1 | d20e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb 
5ad352, 
serialNumber=1325a2533f628572438 


b5fb711c805de49788678b97015bb0c 


Pp a W a [ ac990e3b375423, cn=Ganesh Nivrutti 
Pawar 


Date: 2022.03.08 14:23:40 +05'30' 


(TST पवार) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
३. सहसंचालक(मविवलेसे), भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
४. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 
८. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 
निवड नस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


